आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
अनुदानित आश्रमशाळा या 
योजनेतंर्गत सहायक अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 

(लेखाशीर्ष २२२५एफ१२९) 

(बाब ३१-सहाय्यक अनुदाने-वेतनेतर) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
२) आदिवासी विकास विभागाचा समक्रमांकित शासन निर्णय दि.१२.०७.२०२३ 
3) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.अआशा-२०२३/प्र.क्र.८०/का-११. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांना शासनामार्फत परिपोषण अनुदान, 
इमारत भाडे अनुदान तसेच आकस्मिक अनुदान देण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९), ३१- सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) खाली रु.३५०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 


सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना आव्यक 
सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.८७.५० कोटी इतक्या निधी मागणीचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्रमांक टी-५ अंतर्गत २२२५-अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाश्रीर्षांतर्गत (०१) (७३) 
स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलोगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहायक अनुदान या 
योजनेतंर्गत (लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९), बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखाली वित्त 
विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींतून रु.८७.५० कोटी (अक्षरी रुपये 
सत्याऐंशी कोटी पन्नास लाख waa) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व बाब । सन २०२३-२४ साठी | यापूर्वी । सदर शा.नि. अन्वये 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय वितरीत । वितरीत करण्यात 
तरतूद निधी | येत असलेली तरतूद 
1१ २ ३ PB ५ 
स्वयंसेवी संस्थांना 3१५ ३५०००.०० | १७५००.०० ८७.५० 


आश्रमशाळा व| सहायक 
मुलोगोद्योत्तर आश्रमशाळा | अनुदाने 
चालविण्यासाठी सहायक | (वेतनेतर) 
अनुदान (२२२५एफ१२९) 


उपरोक्त प्रमाणे रु.८७.५० लाख (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 


3. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय fea विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०९३/२०२३/व्यय-१४, 
दि.०८.११.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११३०११३६३६९८२४ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


RA E N D ) RA Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTR’ 


TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, DEVARAM गय 


4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8a7 


serialNum! ber=F617DED8E7182679ED107E6351116 


0B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 


B H AWA R | Date: 2023.11.30 aie 05'30 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

६. उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (का-११), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११.निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


